नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह येथील 
परिसरातील मुख्य मल निसःरण लाईनचे 
बांधकाम या कामाचे येणाऱ्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३००/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, २०१३. 


वाचा 

१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 

क्र.बीएलळडी/नारोमका/मळनिस:रण/लाईन/८८४४/कक्ष-६(३), दि.०९.१०.२०१३. 
प्रस्तावना 

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह परिसरात अस्तित्वात असलेली मुख्य मळ PART लाईन 
जागोजागी फुटलेली असुन, सेफ्टीक cH देखील पुर्णत: निकामी झालेला आहे. त्यामुळे सांडपाणी 
परिसरात साचून दुर्गधी पसरत आहे. यास्तव सदर ठिकाणी मुख्य मल PART लाईनचे बांधकाम करणे 
गरजेचे आहे. सदर कामाचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी रुपये 
२४.३३ लक्ष इतक्या खर्चाचे तपासून व साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर पोलीस महासंचालक व 
कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली 
आहेत. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 
शासन निर्णय 

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक यांचे परिसरात अस्तित्वात असलेली मुख्य मल निस:रण 
लाईनचे बांधकाम करण्याकरिता छाननीअंती एकूण रुपये २३,६०,५९५/- (रुपये चौरेचाळीस लक्ष 
सदोतीस हजार ब्याऐंशी फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकास या शासन निर्णयाद्वारे शासन प्रशासकीय मान्यता 
देत आहे. 

सदर अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासणी केली असून सदर अंदाजपत्रक 
सन २०१२-१३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. अंदाजपत्रकात ४ टक्के आकस्मिक खर्च व सेंटेज चार्जस 
४ टक्के योग्य असुन अंदाजपत्रकातुन संगणकीकरणाची तरतूद वगळण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.३००/तुरुंग-२ 


यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ 
बांधकाम (००) (0) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. 
विअप्र १०.०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, दि.१५/०५/२००९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-१, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२१४१८४५२६४१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


1 Ishwar Giri 
R av | [] d fa DN: CN तती Ishwar 
ह ४ Giri, C = IN, S = maharashtra, 
O = GOVERNMENT OF 
| 5 h Wa l G | l | MAHARASHTRA, OU = 
HOME 


Date: 2014.02.20 12:20:46 
+05'30' 


(र. ई. PRY 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक (कारागृह),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 

४. अधीक्षक, नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. कोषागार अधिकारी, नाशिक, 

८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१०. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ११वा मजला, मुंबई-५, 
११. निवडनस्ती, तुरुंग- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


